राज्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक 
बारदानाची विल्हेवाट लावण्याबाबतची 
कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/भाग-२ / ना.पु.१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ डिसेंबर , २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्र : विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/ 
ना.पु.१६ अ, दि.१० ऑक्टोबर २०१८ 
२) शासन निर्णय उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग क्र: भांखस २०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग -४ 
दि.०७ मे २०२१ 
शासन शुद्धीपत्रक : संदर्भ क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील परि. क्र. ४.२ 


शिल्लक बारदाना विक्रीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय) यांच्या 
शासन निर्णय क्र.मातंस/नस्ती २०१२ /प्र.क्र.२७३/३९ दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१४, शासन निर्णय 
क्र.०८०/०६/२०१३ DIR-DIT (MH) /38, दि.०३ डिसेंबर, २०१४ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय 
BURT - २०१४ /प्र.क्र.८२/भाग -॥/ उद्योग -४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ मधील सुचनांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया /दरपत्रके पद्धती राबविण्याबाबत ज्या तरतुदी विहित केल्या आहेत त्या 
तरतुदी आणि त्यामध्ये वेळोवेळी होणारा बदल लक्षात घेवून कार्यवाही करण्यात यावी. सद्यस्थितीमध्ये उपलब्ध 
तरतुदीनुसार रु.१ लाख व त्यापेक्षा जास्त हातची किंमत येत असल्यास ई-निविदा /ई-लिलाव पध्दतीचा वापर 
करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा दरपत्रक पध्दतीचा वापर करता येईल. 
याऐवजी 
शिल्लक बारदाना विक्रीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय) यांच्या शासन 
निर्णय क्र.मातंस/नस्ती २०१२/प्र.क्र.२७३/३९, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१४, शासन निर्णय क्र.०८०/०६/२०१३ 
DIR-DIT (MH) /३९, दि.०३ डिसेंबर, २०१४ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस -२०१४ 
/प्र.क्र.८२/भाग -॥/ उद्योग -४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ मधील सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. निविदा 
प्रक्रिया /दरपत्रके पद्धती राबविण्याबाबत ज्या तरतुदी विहित केल्या आहेत त्या तरतुदी आणि त्यामध्ये 
वेळोवेळी होणारा बदल लक्षात घेवून कार्यवाही करण्यात यावी. सद्यस्थितीमध्ये उपलब्ध तरतुदीनुसार रु.१० 
लाख व त्यापेक्षा जास्त हातची किंमत येत असल्यास ई-निविदा /ई-लिलाव पध्दतीचा वापर करणे बंधनकारक 
राहील. अन्यथा दरपत्रक पध्दतीचा वापर करता येईल. 


असा वाचण्यात यावा. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/भाग-२ / ना.पु.१६-अ, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२०७१५३३२८७७०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


क Digitally signed by Sudhir Deodatta Tun: 

DN: c=I OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES 
1 h | r CeO a a AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, postalCod 
hi 


8b555e4e3006da7480655b52484794686F1 8de73c0aa909267b188c8 


5E1FO7FF6933630D 183327 1F4B68D3392A0A1 127, 


6 m=! 
॥४५॥ -204E151470E2D21694C5 1F66F9BSABFAAES44D 1 SFEBFA48513 
3501059 =! data Tun 


(सुधीर तुंगार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विभागीय आयुक्त. 
६. संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुकत कार्यालय, मुंबई 
७. सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
९. सर्वजिल्हापुरवठा अधिकारी. 
qo, उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
११. उपसंचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१२. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा मंडळ द्वारा : वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१८. वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवडनस्ती/ नापु १६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


